कर्जत पोलीस ठाणे, गुन्हा रजिस्टर 
क्र.५९/२०१५ प्रकरणात अँड.विलास 
नाईक यांची विशोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.१४२/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०१५. 


संदर्भ शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१५/ए.एस.६०/डी-१४, 
दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१५. 


शासन निर्णय: 

कर्जत पोलीस ठाणे, गुन्हा रजिस्टर क्र.५९/२०१५ प्रकरणामधून उद्भवणा-या 
न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री.विलास नाईक यांची 
विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक ११ ऑगस्ट, 2094 च्या अधीसूचनेद्वारे विशोष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अंड.श्री. विलास 
नाईक यांना एकत्रित फी रु.२,००,०००/-(रु.दोन लक्ष फक्त) अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. अँड.श्री. विलास नाईक, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांना कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 
प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. विलास नाईक यांना इतर 
कोणतीही फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोळीस - (00) १०९, जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखाळील 
त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३५/१५/व्यय-७, दिनांक १९.०९.२०१५ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.१४२/पोल-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५१२०५१३२६११९९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant 
Arun Joshi 
. DN: c=IN, o=Government Of 
Vi S h Nn U pa nt Maharashtra, ou=Section Officer, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
1 cn=Arun Vishnupant Joshi 
J O S h I Date: 2015.12.05 13:22:51 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस अधीक्षक, रायगड. 

३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. अँड.श्री. विलास नाईक, "मनिषा", श्रीबाग नं.३, अलिबाग, जिल्हा रायगड 
७. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 
हँ 
९ 


. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती (पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


